शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार व अन्य क्रीडा पुरस्कारवितरण 
समारंभ आयोजनासाठी निधी उप्लब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निविप्र ४०२० /प्र.क्र.११/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २० फेब्रुवारी,२०२० 


वाचा 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडाविभाग, शासन निर्णय क्रमांक शिछपु २०१२/प्र.क्र.१२७ क्रीयुसे-२, 
दि. २४ जानेवारी, २०२० 
२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीयुसे/शिछक्रीपु/का-१४/२०१८-१९; 
दि.०१.०२.२०२० 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र. क्र. ९२/अर्थ -३, दि.२२.१.२०२० 


प्रस्तावना 

महाराष्ट्र राज्यातील नामवंत सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटूंना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव 
पुरस्कार, उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार( खेळाडू), शिवछत्रपती 
राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू, सहासी क्रीडा पुरस्कार व जिजामाता क्रीडा पुरस्कार प्रदान 
करण्याची योजना सन १९८८-८९ पासून कार्यन्वित आहे. उपरोक्त संदर्भिय क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
सदर पुरस्कारांसाठीची नियमावली सुधारीत करण्यात आली आहे. 

या नुसार सन २०१८-१९ या वर्षासाठीचे पुरस्कार दि. २२ फेब्रुवारी, २०२० रोजी संभारभपूर्वक 
वितरीत करण्यात येणार आहे. सदर समारंभ आयोजनासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 

सन २०१९-२० या वर्षा मध्ये सन २०१८-१९ या वर्षासाठी देण्यात येणाऱ्या शिवछत्रपती राज्य 
क्रीडा पुरस्कार व अन्य क्रिडा पुरस्काराची रक्कम व वितरण समारंभ या वरील खर्च भागविण्यासाठी 
रु.१४०.०० लक्ष (रुपये एक कोटी चाळीस लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. तसेच सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र. ०३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा- १०४ क्रीडा व खेळ 
(०३) क्रीडा पुरस्कार (०३) (०१) राज्य क्रीडा पुरस्कार समारंभांचे आयोजन, (अनिवार्य) (२२०४-१५६९), ५० 
इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या 
प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 
३. वित्त विभागाच्या दि. ८ जुले, २०१९ व दि.२२ जानेवारी, २०२० च्या परिपत्रकातील अटी व 
सूचनानुसार उपरोक्त तरतूद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित 
उपसंचालक/ लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्‍त 
(क्रीडा )यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र ४०२० /प्र.क्र.११/क्रीयुसे -२ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १४२/२०२०/व्यय-५: 
दि.१८.०२.२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२०१६३१२५२६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


APPASING 
RAMSING RAJPUT 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.मंत्री, क्रीडा व युवक सेवा यांचे खाजगी सचिव 

) मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक सेवा यांचे खाजगी सचिव 

) मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
) 

) 

) 

) 


AN AD 


oC 


o~ 


4 


£59) 


महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

सर्व उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

90) वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे(क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) अवर अधिकारी (अर्थसंकल्प), शा.शि.व क्री.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

१३) निवडनस्ती, क्रीयुसे-२ 


&. 


~ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


